सोलापूर शहरातील सर्वे नं.६१७२ मधील सोलापूर 
महानगरपालिकेच्या ताब्यातील २२७४.४२ चौ.मी. 
भूखंडावर उर्दू घर बांधण्यासाठी वर्ष २०१९-२० 
मध्ये अनुदान वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २९.०६.२०१९ 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०/का.४, 
दि.०२.०५.२०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
3) झासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का.७, 
दि.०९.०४.२०१९ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव,जिल्हा नियोजन समिती सोलापूर यांचे पत्र क्रमांकः नि-१९/ 
जा.क्र.उर्दूघर/२०१७-१८/संस-२/२०१८/८०७, दि.०८.०५.२०१९ 
प्रस्तावना - 
सोलापूर शहरातील सर्वे नं.६१७२ मधील सोलापूर महानगरपालिकेच्या ताब्यातील २२७४.४२ चौ.मी. 
भूखंडावर Sq घर बांधण्याच्या रु.८,९७,१९,०००/- (रुपये आठ कोटी सत्याण्णव लाख एकोणीस हजार मात्र) 
इतक्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आळी आहे. त्यास अनुसरुन, सोलापूर शहरातील उर्दू घर 
बांधकामासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 

उर्दू घराकरिता सहाय्यक अनुदान या प्रयोजनासाठी वर्ष २०१९-२० मध्ये रु.८.५० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांनी संदर्भ क्र.४ 
येथील पत्रान्वये सोलापूर उर्दू घरासाठी अनुदान वितरित करण्याची मागणी सादर केली आहे. त्यास अनुसरुन उर्दू 
घरासाठी अर्थसंकल्पीय अनुदानातून माहे एप्रिल ते जुले, २०१९ या चार माहेसाठी उपलब्ध असलेल्या लेखानुदानातून 
वरील संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन परिपत्रकातील मान्यतेस अनसरुन, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, सोलापूर यांना रु.२,२९,६५,८७८/- (रुपये दोन कोटी एकोणतीस लाख पासष्ट हजार आठरे अटठ्ठयाहत्तर 
मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रु.२,२९,६५,८७८/- (रुपये दोन कोटी एकोणतीस लाख पासष्ट हजार saat 
अठ्ठयाहत्तर मात्र) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीतून आहरण करुन कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, सोलापूर यांना संवितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर निधीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४ 


विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी शासनास सादर करावे. कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर यांनी सदरच्या बांधकामाचे वेळापत्रक व बांधकाम पूर्ण करण्याचा नियोजित 
दिनांक शासनास त्वरीत कळवावा. 

यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २००- इतर कार्यक्रम- 
राज्य योजनांतर्गत योजना- (००)-(००)(१८) - उदू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (2234 ए ५५२) ३१, सहायक 
अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२९१६४३३३४२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
S a Nn d e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2fde30534317da 1 ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993f8ac 
क 0fa02331b77751, 
serialNumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf1 8beb1242545 
Chhabu Tadvij कायात 
Date: 2019.06.29 17:04:49 +05'30" 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
आयुक्त, पुणे महसूल विभाग, पुणे, 
जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, सोलापूर, 
AYA, MIST महानगरपालिका, सोलापूर, 
५. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर, जि.सोलापूर, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, 
८. अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 

. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. स्वीय सहायक, उप सचिव (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. कक्ष अधिकारी (का-७.. अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. वित्त विभाग / नियोजन विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवड नस्ती (का-४/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


